शासकीय गोदाम दुरूस्ती कामांसाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२४/प्र.क्र.७१/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- ११२०/प्र.क्र.५५/नापु-१६ ब,दि.२०.०७.२०२१. 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२२/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब,दि.२४.०५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना जीवनावश्यक वस्तूचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदरहू राज्य शासकीय गोदामांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांची 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून आवश्‍यकतेनुसार छाननी केल्यानंतर गोदाम दुरुस्ती कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या गोदाम 
दुरूस्ती कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संदर्भीय शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


खालील गोदाम दुरुस्ती कामांना पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. 


अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | क्षमता | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय । सदर आदेशान्वये 
Ossi नाव मान्यते नुसार | वितरित करण्यात 
अंदाजित खर्च | येत असलेला निधी 
(र्‌) ६१] 
लोखंडी खिडक्या बसवून स्लळायडींग 
विंन्डो बसविणे, आतून बाहेरून 
गिलावा करणे, कलर करणे, श्टर्स 
gq | बीड | बीड | ५०० | मौ.नेकनूर | बसविणे, छतावरील पत्रे बदलणे, | ५७,६७,०२१ ३६,५२,१७५ 


पायर्‍या करणे, सीसी रस्ता करणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२४/प्र.क्र.७१/नापु-१६ ब 


अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | क्षमता | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय । सदर आदेशान्वये 
ac नाव मान्यते नुसार | वितरित करण्यात 
न अंदाजित खर्च | येत असलेला निधी 
(र्‌) (र्‌) 
लोखंडी खिडक्या बसवून स्लायडींग 
विंन्डो बसविणे, आतून बाहेरून 
गिलावा करणे, कलर करणे, शर्टर्स 
२) बीड बीड goo | मौ.चौसाळा | बसविणे, छतावरील पत्रे बदलणे, | ४४,३७, ६९३ २३,२२,८४७ 
पायर्‍या करणे, सीसी रस्ता करणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे.. 
एकूण १,०२,०४,७१४ ५९,७५,०२२ 
(अक्षरी रुपये:- एकोणसाठ लाख पंच्याहत्तर हजार बावीस रुपये फक्त) 


२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने पूर्ण 
करण्यात यावीत. 

३. संबंधित गोदाम दुरुस्ती कामास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग त्याच 
गोदाम दुरुस्ती कामासाठी करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग इतर गोदाम दुरुस्ती कामांसाठी 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. गोदाम दुरुस्ती कामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरुस्ती कामावर वाढीव खर्च 
झाल्याचे दिसून आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द 
शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

५. संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे गोदामनिहाय 
उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शासनास त्वरीत 
सादर करणे बंधनकारक आहे. 

६. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

७. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार 
नाही. 

८. सन २०२२-२३यावित्तीयवर्षामध्येसदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (03) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (०२) 
मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२४/प्र.क्र.७१/नापु-१६ ब 


९. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 
निधी खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 
करावा. 


१०. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक 
निधी वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


११. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 
प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 
करण्यात यावे. म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे काम 
पूर्ण करण्यात यावे. 


१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 
१० नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२११४३६०६४३०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJASHREE माळा cs 


2.5.4.20=5¢072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf946643 1dclala4e12 
3022964100, postalCode=400032, st=Maharasht 


RAHUL SARANG णा... तिक cad 
(राजश्री सारंग) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर. 
२. जिल्हाधिकारी, बीड. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर . 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय Gari व उपसचिव मार्फत) 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१२. सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३. निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


